केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
fers were” या योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत/महानगरपालिकांच्या विकास योजना 
आराखडयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/प्र.क्र.३८/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विविध नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ महानगरपालिका 
यांच्या विकास योजना आराखडयातील चालू असलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सन २०२४-२५ च्या प्रस्तावित निधीतून सदर योजना राबविण्यासाठी विभागीय सहसंचालक, 
नगर रचना, कार्यालयाच्या स्तरावरून विहित कार्यपद्धती अवलंबून योजनेंतर्गत प्रकल्पांकरिता 
वास्तुविशारद संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वास्तुविशारद संस्थेमार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावित विकास कामांच्या नकाशांना संबंधित सहसंचालक, नगर रचना/ सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचे स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद संस्थेकडून उक्त 
प्रकल्पांतर्गतच्या विकास कामांची अंदाजपत्रके तयार करून, त्यांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठीचे 
प्रस्ताव, संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिका यांनी 
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यालय किंवा संचालक, उपवने व उद्याने” यांचेकडे सादर 
करुन, अज्ञा विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना, तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घेतल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५ या प्रस्तावित 
योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत बार्शी, गडहिंगलज, आष्टा, कवठेमहांकाळ, धुळे, श्रीवर्धन, 
दापोली, गंगापूर, अंबड, पैठण, मुरुड, सिल्लोड, कन्नड, गंगापूर, वैजापूर आणि आयुक्‍त, महानगरपालिका 
धुळे व जालना यांच्या विकास योजना आराखडयातील कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५” या प्रस्तावित 


योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत बार्शी, गडहिंगलज, आष्टा, कवठेमहांकाळ, धुळे, श्रीवर्धन, दापोली, 
गंगापूर, अंबड, पैठण, मुरुड, सिल्लोड, कन्नड, गंगापूर, वैजापूर आणि आयुक्‍त, महानगरपालिका धुळे व जालना 
च्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद विकास योजना आराखडयातील रु.७१,३३,८८,६६३/- (अक्षरी 


एक्काहत्तर कोटी तेहतीस लाख अट्ठुयाऐंशी हजार Weal AMS फक्त) च्या कामांना संबंधित सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


अ) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा व अंमलबजावणी संबंधित सूचना: 


१) 


x 


AN 
~~ 


& 


षु 


ord 


& 


nN 


S 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महानगरपालिका 
यांचेमार्फत करण्यात यावे. 


सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अंमलबजावणी यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेले नाही, याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित नागरी स्वराज्य 
संस्थेस अज्ञा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे बंधनकारक 
राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत किंवा केंद्र 
शासनाच्या निधीतून त्याकरिता कोणताही वाढीव नियतव्यय उपलब्ध केला जाणार नाही, याची सर्व 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडुन नोंद घेण्यात यावी. 

सदर निधीमधून मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या निधीची द्विरुक्ती होणार नाही याची जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

निविदेत नमुद केलेनुसार कामाची प्रगती राखण्यात यावी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा 
करणेबाबत कार्यवाही करणेची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी तसेच कामांची 
गुणवत्ता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी 
यंत्रणेची राहील. 


८) सदर कामे सुरु करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे, काम सुरु असलेल्या विविध टप्प्यावर व काम पूर्ण 


Go 


99 


झाल्यानंतरच्या स्थितीचे अक्षांश रेखांशसह छायाचित्र (Geotag Photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार 
सादर करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग विहीत कार्यपद्धतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे 
तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करुन खर्च करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे व सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची 
राहील. 


) योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता निधी खर्च करुन संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी /प्रशासक 


महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी विहित प्रपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र व खर्चाचा 
quale संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी दिलेल्या सुचननेनुसार 
तातडीने सादर करावा. तसेच, त्याची एक प्रत संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
यांच्याकडे तातडीने पाठवावी तसेच योजनेंतर्गत गैरव्यवहार” लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, 
विधीमंडळ कामकाज इ. संदर्भात अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार राहतील. 


) सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मालमत्तांची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीमध्ये घेणेची 


कार्यवाही संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांचेकडून करण्यात यावी. 


१२) अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पाचा ळेखा ठेवून महालेखापाल यांना सादर करुन जतन करावा व 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करावीत. 


ब) निविदा प्रक्रिया: 


१) 
२) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरीत निविदा काढण्यात येतील. 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना या संबंधित यासंदर्भातील शासनाचे प्रचलित नियम / 
तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


क) कार्यारंभ आदेशा: 


१) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. मात्र 
शासनाकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत/निधी उपलब्धतेबाबत कळविल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

कार्यादेशानंतर त्वरीत विकास कामांचा प्रत्यक्ष आरंभ करणे बंधनकारक राहील. निविदेतील 
अटी/शर्तीप्रमाणे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक निवडणुक/ पोट निवडणुकीची 
आचारसंहिता अंमलात नाही, याची खातरजमा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून करण्यात यावी. तसेच 
निवडूण आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


ड) प्रकल्पांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक परीक्षण: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांचे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यातून टिकाऊ मत्ता निर्माण 
व्हाव्यात, यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या यंत्रणांकडून “त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 
परीक्षण” (Third Party Technical Audit) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील. त्रयस्थ यंत्रणेचा अहवालाची प्रत त्वरीत संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण 
विभाग, पुणे, संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावी. 
इ) प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या देखभाळ व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे. जेणेकरुन, सदर प्रकल्पातून होणारी फलनिष्पत्ती ही 
शाश्वतपणे उपयोगात राहील. प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी या योजनेंतर्गत कोणताही निधी 
उपलब्ध होणार नाही. आवश्‍यक देखभाल दुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून करणे 
बंधनकारक राहील. 
फ) अंमबजावणीसंदर्भात अन्य सूचना :- 
१) केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे दाखळ करणे आवश्‍यक असते ही 
बाब विचारात घेऊन कामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे वितरण करण्यात यावे. 


२) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांना अनुसरुन संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत कडून सत्वर कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५२२२५५०२०२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO 


सोबत: परिशिष्ट- अ S H | N D E S U B RA 1 SuINEE SUBRAO NARAYAN, C 
NARAYAN ae क दतत, OU 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2024.03.15 22:36:15 +05'30' 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 

. संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई. 

. आयुकत, जालना शहर महानगरपालिका. 

. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका. 

. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (बार्शी, गडहिंगलज, आष्टा, कवठेमहांकाळ, धुळे, श्रीवर्धन, 


दापोली, गंगापूर, अंबड, पैठण, मुरुड, सिल्लोड, कन्नड, गंगापूर, वैजापूर) 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा GRAM, कोकण/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर. 
. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नवि-३३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (नवि-१०. 


परिशिष्ट- अ 
केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२४/प्र.क्र.३८/नवि-१० दि.१५.०३.२०२४ चे जोडपत्र. 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या 
स्थानिक स्वराज्य प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, | वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व poner मंजुरीचे तांत्रिक तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
जिल्हा : अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम |नकाझास मंजुरीचे पत्र क्र.व | तांत्रिक मान्यता आदेशा क्र. व दि. तांत्रिक मान्यता 
संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि रक्‍कम 
पुणे विभाग 


सोलापूर बार्शी नगर |आ. क्र. १८- प्राथमिक शाळा व | संकल्प असोसिएट्स पत्र क्र. पत्र क्र. २०२, पत्र क्र. २८४६, दि.१२/०३/२०२४ FT ४२,७४९,९९७ 
परिषद खेळाचे मैदान (०.४) २१२८ दि.२९/१२/२०२३ दि.०९/०२/२०२४ 
२ कोल्हापूर | गडहिंग्लज | आ. क्र. ११ ब- भाजी मंडई व | वाल्हेकर अन्ड असोसिएट्स पत्र क्र. २२४, पत्र क्र. २९६३, दि.१३/०३/२०२४ ₹ ३३,५७०,७२० 
नगरपरिषद दुकान केंद्र (0.३८५) पत्र क्र. 2933 दि. दि.१३/०२/२०२४ 
२९/१२/२०२३ 


३ सांगळी = | आष्टा नगपरिषद | आ. क्र. १/१५- सिटी पार्क | मडाव कन्सलटंट व अर्बन | ₹ ५३,८७९,५३२ पत्र क्र. ४७०, पत्र क्र. २८६०, दि.१२/०३/२०२४ ₹ ५३,८७९,५३२ 
अँड बोट Fe (२.१२) पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र दि.१३/०३/२०२४ । ४,२०,९९,२४४) पत्र क्र. ५५३, 
क्र. १६ दि. ०३/०१/२०२४ दि.११/०३/२०२४ (४१,८९,३५०) 
४ सांगळी | कवठेमहांकाळ | टि.पी एस. ग. नं. १४६६- | वाल्हेकर अन्ड असोसिएट्स पत्र क्र. १९४, पत्र क्र. २९११, दि.१२/०३/२०२४ ₹ ५८,२०८,००० 
नगरपंचायत | दुकान केंद्र व टाऊन हॉल पत्र क्र. २०५९ दि. दि.०९/०२/२०२४ 
(०.६४) १८/१२२०२३ 


| [11 | र १८८5०22? 


धुळे धुळे आ. क्र. १७७ - ट्रान्सपोर्ट अँन्ड | कॉनव्हर्जन्स इन्फ्रासर्व्ह पत्र २ पत्र क्र. २३७, yee eek 
4 सेंट्रल > > > ७, ० > > 
cS महानगरपालिका | सेंट्रल ट्रकटर्मिनस (२.२३) | क्र. १८३०, दि.२९/१२/२०२३ दि.१६/०२/२०२४ 


1.' |... _ )- |... >>. १... ._.__ > वम हीत 0. त 


नाशिक विभाग 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या 
स्थानिक स्वराज्य प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र./स्थान, | वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व अंदाजपत्रकीय मंजुरीचे तांत्रिक तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
र अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम |नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र.व | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. तांत्रिक मान्यता 
संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. रक्‍कम 


दि. 


अ.क्र. जिल्हा 


कोकण विभाग 


& रायगड श्रीवर्धन आ. क्र. २२- वाहनतळ आर्कमिडिया व डेल्कॉन ₹ १३,४०४,०३९ पत्र क्र. ४४१, पत्र क्र. १८४०, दि.११/०३/२०२४ | ₹१०,९८७,०८२ ₹ १३,४०४,०३९ 
नगरपरिषद (०.१३५८) कंसल्टंट इंडिया पत्र क्र. दि.०७/०३/२०२४ 
२९००, दि.२९/१२/२०२३ 
७ रत्नागिरी । दापोली नगर | आ. क्र. ४२- व्यापारी संकुल | आर्कमिडिया व डेल्कॉन ₹ ९९,७३०,१९३ पत्र क्र. ३२७, पत्र क्र. ३२२, दि.०७/०३/२०२४ ₹ ८८,०३७,०५७ ₹ ९९,७३०,१९३ 
पंचायत (०.२६) कंसल्टंट इंडिया पत्र क्र. दि.०६/०२/२०२४ 
२९००, दि.२९/१२/२०२३ 


i ie 2. 2... ग म 


छत्रपती संभाजीनगर विभाग 


गंगापूर नगर आ. क्र. १- चिल्ड्रन्स पाक । मादव कंसल्टंट पत्र क्र. ८३, | ₹६,३३९,९९१ पत्र क्र. ५०७, पत्र क्र. 423, दि.११/०३/२०२४ ₹ ६,०८७,२०८ ₹ ६,३३९,९९१ 
परिषद (०.५) दि.१२/१/२०२४ दि.२६/०२/२०२४ । पत्र क्र. १८२८, दि.०९/०३/२०२४ 


८ 
अंबड नगर आ. क्र. ७६- बगीचा (०.९२ । मडाव कन्सलटंट व अर्बन ₹ २६, ६००,००० पत्र क्र. २४० दि, पत्र क्र. ३००२०३६, ₹ २१,९२१,३५२ ₹॒ २६,६००,००० 
परिषद पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र २९/०१/२०२४ दि.१३/०३/२०२४ (२,००,७०,५७६) 
९ क्र. १५२ दि. १८/०१/२०२४ पत्र क्र. ५२८, दि.११/०३/२०२४ 
(१८,५०,७७६) 
जालना आ. क्र. २१ हॉस्पीटल व देवरे धामणे आकिटेक्ट पत्र । ₹ ५७,४३३,५९६ पत्र क्र. २६९ दि. पत्र क्र. १४७८ दि. १३/०३/२०२४ ₹ ५१,७००,४६२ ₹ ५७,४३३,५९६ 
a महानगरपालीका मॅटरनिटी होम (०.२५) क्र.१५३ दि १८/०१/२०२३ ३१/०१/२०२४ 


; पैठण नगर आ. क्र. ४१- खेळाचे मैदान | मादव कंसल्टंट पत्र क्र. ८३, | ₹ १०,१७९, ८७२ पत्र क्र. ५०५, पत्र क्र. ५१३, दि. ११/०३/२०२४ ₹ ९,९३६,०५४ ₹ १०,१७९,८७२ 
संभाजीनगर परिषद (0.43) दि.१२/१/२०२४ दि.२६/०२/२०२४ । पत्र क्र. ३८६७, दि.०७/०३/२०२४ 
धाराशिव मुरुम नगर आ. क्र. २०- ओपन एयर मडाव कन्सलटंट व अर्बन ₹ ३८,५३६,९८७ पत्र क्र. २४१ दि, पत्र क्र. १४७०, दि.१३/०३/२०२४ ₹ ३३,७३०,३९२ ₹ ३८,५३६,९८७ 
परिषद थिएटर (०.४६) पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र २९/०१/२०२४ (३,२८,४७,०३५) पत्र क्र.५२९, 
7 क्र. 942 दि. १८/०१/२०२४ दि.११/०३/२०२४ (८,८३,३५७) 


अ.क्र. 


३ 


8 


१५ 


द 


9 


८ 


शिका 
] ] 


संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


स्थानिक स्वराज्य 
संस्था 
सिल्लोड नगर 
परिषद 
कन्नड नगर 
परिषद 


सिल्लोड नगर 
परिषद 


गंगापूर नगर 
परिषद 


वैजापूर नगर 
परिषाद 


वैजापूर नगर 
परिषाद 


प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, 
नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) 


आ. क्र. १२३ दहनभूमी (०.८) 


आ. क्र. ४३- बगीचा (४.०६ व 
३.०३) 


वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 
नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र 
क्र.१५३ दि १८/०१/२०२३ 
AST कन्सलटंट व अर्बन 

पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र 
क्र. ८३ दि. १२/०१/२०२४ 


आ. क्र. १२२- दफनभूमी 
(१.४२) 


आ. क्र. १६- बगीचा (२.२८) 


मडाव कन्सलटंट व अर्बन 
पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र 
क्र. ८३ दि. १२/०१/२०२४ 


मडाव कन्सलटंट व अर्बन 
पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र 
क्र. ८३ दि. १२/०१/२०२४ 


आ. क्र. ११४- ट्री प्लांटेशान (५) 


आ. क्र. २३- बगीचा (१.१५) 


मडाव कन्सलटंट व अर्बन 
पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र 
क्र. ८३ दि. १२/०१/२०२४ 


AST कन्सलटंट व अर्बन 
पंडीत इन्फ्रा कन्सलटंट पत्र 
क्र. ८३ दि. १२/०१/२०२४ 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम [THRE मंजुरीचे पत्र क्र.व | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. तांत्रिक मान्यता 
दि. 


पत्र क्र. ६१२, पत्र क्र. ३००२०११, ₹ 10,890,638 
दि.०५/०३/२०२४ दि.१२/०३/२०२४ 
पत्र क्र. ५०३, पत्र क्र. १४३५, दि.११/०३/२०२४ ₹ ६९,९२९ ,७७० 
दि.२६/०२/२०२४ (५,९५,५१,७०६) पत्र क्र. ५१०, 
दि.११/०३/२०२४ (१५,९७,१११) 
पत्र क्र. ६११, पत्र क्र. ३८६९, दि.०७/०३/२०२४ ₹ ६,७५६,८८५ 
दि.०५/०३/२०२४ (६१,५१,०३१) पत्र क्र. ५५६, 
दि.११/०३/२०२४ (३,९५,६३४) 
पत्र क्र. ५०१, पत्र क्र. १४३६, दि.११/०३/२०२४ ₹ ३५,१९९,९७४ 
दि.२६/०२/२०२४ (२,५५,७८,१६१) पत्र क्र. ५११, 
दि.११/०३/२०२४ (४४,२६,७९२) 
पत्र क्र. ५०४, पत्र क्र. १४३४, दि.११/०३/२०२४ र ६८,८३६,०७७ 
दि.२६/०२/२०२४ (५,१०, ६०, ६५९) पत्र क्र. ५०९, 
दि.११/०३/२०२४ (७५,४६,०५९) 


पत्र sh. ५०६, पत्र क्र. ३००२०१२, ₹ १२,२८९,८४८ X १३,७८६,२१० 
दि.२६/०२/२०२४ दि.१२/०३/२०२४ 
(१,१२,८२,५१२) पत्र के. ५६५, 


प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची 
रक्‍कम 


दि.११/०३/२०२४ (१०,०७,३३६) 


SHINDE SUBRAO NARAYAN 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


